भारत निवडणूक आयोगाच्या निदेशानुसार 
नियुक्त मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी 
पर्यवेक्षक (BLO Supervisor) यांच्या 
मानधनाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- ईएलआर -२०१९/प्र.क्र.९१८/१९/३३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा:- भारत निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र.२३/आयएनएसटी/२०१५-ईआरएस,दिनांक ०८ जुले,२०१५. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघाच्या छायचित्र मतदार याद्यांची विश्वसनीयता 
सुनिश्चित होण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाच्या आदेझानुसार प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी मतदान 
केंद्रस्तरीय अधिकारी (Booth Level Officers) यांची नेमणूक झालेली आहे. तसेच प्रत्येक १० मतदान 
केंद्रस्तरीय अधिकारी (Booth Level Officers) UA कामकाजाचे देखरेख व मुल्यमापन करण्यासाठी 
एका पर्यवेक्षकांची (BLO Supervisors) नेमणूक करण्यात आलेली आहे. 
२. छायचित्र मतदार याद्यांची प्रतवारी सुधारण्यासाठी व त्या संपूर्णत: अचूक होण्यासाठी मतदान 
नोंदणी अधिकारी (Electoral Registration Officers) यांना सहाय्य करणे, मतदान केंद्रस्तरीय 
अधिकाऱ्यांचे (Booth Level Officers) यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे व त्यांच्या कामांचे मुल्यमापन 
करणे इत्यादी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी पर्यवेक्षक (BLO Supervisors) Brat प्रमुख कामे आहेत. 
तसेच मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी पर्यवेक्षक (BLO Supervisors) & त्यांच्यावर सोपविण्यात येणारी 
सदर कामे ही त्यांच्या मूळ कार्यालयातील कामे सांभाळून करणार असल्यामुळे त्यांना या कामांसाठी 
मानधन देण्याचे निर्देश भारतीय निवडणूक आयोगाने दि.०८.०७.२०१५ च्या पत्रान्वये दिले आहे. 
त्यानुसार मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी पर्यवेक्षक यांना मानधन देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 
३. सदर शासन निर्णयान्वये मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी पर्यवेक्षक (BLO Supervisors) यांना 
सन 2098-20 या वित्तीय वर्षापासून प्रतिवर्षी र.१२०००/-(रु.बारा हजार) एवढे मानधन देण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
४. उपरोक्त बाबींवर होणारा खर्च २०१५-निवडणूका , १०३-मतदारांच्या याद्या तयार करणे व त्यांचे 
मुद्रण (००) (०१) मतदार याद्या तयार करणे व त्यांचे मुद्रण,१३ कार्यालयीन खर्च, संगणक संकेतांक 
20940032 या Surv! खर्ची घालावा व संबंधित वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएलआर -२०१९/प्र.क्र.९१८/१९/३३ 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२६२/१९/व्यय-४, दि.०७.०८.२०१९, 
अनौ.सं.क्र.२०२/१९/सेवा-६, दि. १९.०८.२०१९ व अनौ.सं.क्र.३३१/अर्थोपाय, दि.१३.०९.२०१९ अन्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०९२६१३११५३२९०७ असा आहे. हा Seay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


lly signed by ANIL NANSING VALVI 


igi 
DN: c=IN, डॉच, 
A N | L N AN | N G 2,5.4.20=1a7c28200f6d58206324d8086ffcf99758c1 1 Saad. 
508a7437f2ae5d9fa1baSd, 0 ICod 2, 


street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
INumber=328a78fb2699 1 ef7b9493ea647f585c65b1 cf 

VA LVI 01913ae44b41 ffeeScc8464f2f NA, -GOVERNMENT. 

OF MAHARASHTRA, cn=ANIL NANSING VALVI 

Date: 2019.09.26 13:14:51 +05'30' 

आं 
(अ. ना. वळवी) 
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी, 


प्रतिः- 


१ विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 
जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी (सवी 
महालेखापाल लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


) 
) 
) 
) महालेखापाल लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
) 
) 
) 


AD 


AU 


०८ 


अधिदान व लेखाधिकारी. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी. 

सर्व जिल्हा कोषा अधिकारी. 

८) वित्त विभाग-व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई. 
९) निवडनस्ती. 


Cy 


SG डी) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


